आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आदिवासी 
युवकांसाठी कौशल्य विकास 
योजनेसाठी निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष २२२५डी२६२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १५ सप्टेंबर,२०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचे पत्र क्र.विकास-२०२३/ 
प्र.क्र.४/ का.३(६)/५८७३, दि.२३.०८.२०२३. 

३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.याचिका-२०२३/प्र.क्र. ११९/कार्या-०९. 


प्रस्तावना :- 


मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल रिट याचिका क्र.३०५२/२०१७ जे. एस. बर्वे 
बॉईज होस्टेल, झिरो माईल जवळ सिव्हील लाईन्स नागपूर विरुध्द महाराष्ट्र शासन या संदर्भात 
दि.०८.०८.२०२३ रोजीच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याला रु.२.२४६४७ GG इतकी रक्‍कम निकाल 
लागल्याच्या दिवसापासून चार आठवडयाच्या आत अदा करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने आदेशा दिले 
आहेत. 

त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत आदिवासी युवकांसाठी कौशल्य विकास या 
योजनेंतर्गत रु.२.२४६४७ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी आदिवासी युवकांसाठी 
कौशल्य विकास या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीमधून 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


(रु. लाखात) 
योजना लेखाशीर्ष बाब सन २०२३-२४या | सदर शा. नि. अन्वये 
वर्षातील वितरीत येत असलेली 
अर्थसंकल्पित तरतूद तरतूद 
1१ २ ३ PB षु 
आदिवासी युवकांसाठी | २२२५ डी२६२ | ३१,सहायक 
कौडाल्य विकास अनुदाने गतत कती क 
(वेतनेतर) 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.२.२४६४७ लाख (अक्षरी रुपये दोन लाख चोवीस हजार Geral 
सत्तेचाळीस फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर वितरीत निधी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर यांना तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा. 

४. वितरीत निधीचा विनियोग संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसारच 
करण्यात यावा. तसेच सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

५. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदींस 
अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१७५६५३३४२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA दण यापन 
DEVARAM ८० 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
rialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 


sel 
1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEAS 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.09.15 13:12:02 +05'30' 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर. 

५. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूर 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई- Yoo ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


